९२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नोव्हेंबर ६, 2003/ कार्तिक १५, शके १९२५ [भाग चार-अ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २००३ 


मुंबई मोटार वाहने कर अधिनियम, १९५८. 

क्रमांक एमटीए. १७२००/प्र.क्र. ५६/परि-३.--मुंबई मोटार वाहने कर अधिनियम, १२५८ (सन १२९५८ 
चा ६५) च्या कलम १३, पोट-कलम, (2) स्पष्टीकरण-२ खाली बाब क्र. २ व ३ अन्वये प्रदान करण्यमत 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, श्रीशनैश्वर देवस्थान, अहमदनगर या संस्थेच्या 
मालकीचे वाहन क्र. एम. एच. १७ जी ८५५ व एम. एच. १७ जी-८७७ हे नोंदणी चिन्ह असलेल्या मोटार 
वाहनांचा केवळ धर्मादाय हेतुसाठी तसेच वैद्यकीय सहाय्य व शिक्षण या हेतुसाठी वापरण्यात येणार 
असल्याचे, ते ही अधिसूचना निर्गमित केल्याचे दिनांकापासून ३ वर्षांकरिता किंवा सदर संस्थेकडून उक्त 
हेतुसाठी वापरण्याचे चालू असेल तोपर्यंत, त्यापैकी आधी जे घडेल त्या कालावधीपर्यंत करमाफी देण्यात 
यावयाचे वाहन म्हणून अधिसूचित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
प्र. कू. सगदेव, 
शासनाचे उप सचिव. 


